“वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी श्रीक्षेत्र मोझरी, 
जिल्हा अमरावती येथे मुलभूत सुविधा 
निर्माण करण्यासाठी विकास आराखडा”- 
निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२०/प्र.क्र.४७/का.१४४४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १२ मे, २०२१. 


वाचा- 
नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकःतीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.०३/का.१४४४, 
दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१५. 


प्रस्तावना _:- 

वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या जन्मतिथीस १०० वर्ष पूर्ण झाल्याच्या 
प्रित्यर्थ श्रीक्षेत्र मोझरी, जिल्हा अमरावती येथिल विकास कामाकरिता नियोजन विभाग, शासन 
निर्णय दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१५ अन्वये, सुधारीत आराखड्यातील ₹१५०.८३ कोटी 


किमतीच्या कामांना मंजुरी देण्यात आळी आहे. या आराखड्याकरिता सन २०२१-२२ या 


आर्थिक वर्षात “वेतन” या उद्िष्टाकरिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला निधी विभागीय 


आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
“वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी श्रीक्षेत्र मोझरी, जिल्हा अमरावती येथे मुलभूत सुविधा 


निर्माण करण्यासाठीचा आराखडा” साठी विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती 


यांना सन २०२१-२२ मध्ये रू.१,४०,०००/- (रुपये एक लक्ष, चाळीस हजार फक्त) इतका निधी 


पुढीलप्रमाणे “उद्दिष्टनिहाय” वितरित करण्यात येत आहे.:- 


मुख्य उद्दिष्ट । अर्थसंकल्पित निधी | सन २०२१-२२ या | वितरित करावयाचा 
लेखाशिर्ष आर्थिकवर्षातया | निधी 

पूर्वी वितरित 

केलेला निधी 
३४५२२७२२| १, वेतन रु.२८,००,०००/- | रु.२,८०,०००/- रु.१,४०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२०/प्र.क्र.४७/का.१४४४ 


२. सदरहू खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्र.ओ-८, मुख्य लेखाशिर्ष ३४५२-पर्यटन, ०१- 


पर्यटनसाठी पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्रे, (००)(०२) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज गुरुकुंज 


आश्रम, अमरावती, विकास विशेष कृती कार्यक्रम (३४५२ २७२२) योजनातंर्गत (दत्तमत)” 


याखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. उपरोक्त नमूद केलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२१-२२ मध्ये झालेला प्रत्यक्ष खर्च व 


महालेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेला खर्च याचा ताळमेळ घालण्यात यावा. तसेच वितरित 


केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास तात्काळ सादर करावे. 


Ge सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७४/५५/.॥8॥/(8901॥9.9०९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५१२१२४६३४३९१६ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Vidya Ramappa 
Hampayya 


(विद्या हम्पय्या ) 
उप सचिव. 
प्रत तातडीच्या कार्यवाहीसाठी, 
विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती, 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 


२. मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 


३. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 


४. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 
८. मा.मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सर्व), मंत्रालय, मुंबई 
मा. संसद सदस्य /विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, (सवी 


१०. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
११. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (स्व 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


ane निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२०/प्र.क्र.४७/का.१४४४ 


१२. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लळेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य-१,मुंबई, 


१३. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
१४. उप सचिव (कार्यासन-१४४४), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. वित्त विभाग (व्यय-८)/ (अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई, 

१६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती 

१७. नियोजन विभाग, का-१४२४, मंत्रालय, मुंबई 

१८. निवड नस्ती, का-१४४४, नियोजन विभाग, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


